सन २०१८ मधील विशेष लेखापरिक्षक 
वर्ग १ सहकारी संस्था या संवर्गातील 
बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.१७९/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१८ 


वाचा- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास 


प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), 8(8) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली नमुद 
केलेल्या विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविल्या नुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव व पदनाम सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
षि श्री. श्रीधर कोल्हापूर विशेष लेखा परिक्षक सहकारी | व्दितीय fears लेखा परिक्षक सहकारी 
संस्था वर्ग १ (साखर) सोलापूर | संस्था वर्ग १ (साखर) सांगली येथील रिक्‍त 
पदावर 
२ श्रीमती. सुनिता स. पांडे विशेष लेखा परिक्षक सहकारी | जिल्हा विठोष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था 
संस्था वर्ग १, (साखर), अकोला | TT १, अमरावती येथील श्री. सोळंके यांच्या 
बदलीमुळे दिनांक ३०/६/२०१८ रोजी Rat 
होणा-या पदावर 
३ श्री. आर. एस. शोख विशेष लेखा परिक्षक सहकारी | व्दितीय विशेष लेखा परिक्षक सहकारी 
संस्था वर्ग १ (साखर), जालना |। संस्था वर्ग १ (साखर) औरंगाबाद येथील 
रिक्‍त पदावर 
४ श्री. ए. बी. माने विशेष लेखा परिक्षक सहकारी | सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था वर्ग १ (सुतगिरण्या), | परिषद, पुणे येथील रिक्‍त पदावर 
सांगली 
५ श्री. सदानंद पुरव विशेष लेखा परिक्षक सहकारी | विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था वर्ग १ 
संस्था वर्ग १, (फिरते पथक), | (दुग्ध), मुंबई येथील रिक्‍त पदावर 
मुंबई 
२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 


तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७९/५-स 


ae 


ce 


सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६२८१५३३५९८९०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 
9 


AD 


८ 0८ w 


4 


Nn S&S OM 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudin 
Gaikwad 


Digitally signed by Sudin Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
=Co-Operation 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=203 15cd32e197¢c2334676dbe 1 f0919 
0b2334eddf7e75d09609003b414273473, 


cn=Sudin Gaikwad 
Date: 2018.06.28 15:40:13 --05'30' 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पृणे 


साखर आयुक्‍्त,महाराष्ट्र राज्य पूणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

आयुक्त दुग्धव्यसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रधान सचिव,मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 


१०) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


११) स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१२ 


स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व Talent विभाग 
१३) स्वीय सहायक, सचिव, (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन FJ gear विभाग 
१४ निवडनस्ती (कार्या-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


